सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात चंद्रपूर 


सैनिकी शाळेतील विद्यार्थ्याच्या शिष्यवृत्ती 
प्रयोजनासाठी. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक: सासैशा-२०२२/प्र.क्र. १३१/एसएम-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: ०६ ATA, २०२४. 


संदर्भ- 
१) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३. 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र. ४०/अर्थ-३, दिनांक ०५.०२.२०२४. 
3) शिक्षण उपसंचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांचे क्र. शिसंमा-२०२३ (टि-७)/निधी 
वितरण/सासैशा/शिष्यवृत्ती, दिनांक १२.०२.२०२४ चे पत्र. 


प्रस्तावना- 


चंद्रपूर सैनिकी झाळेबाबत केंद्र सरकार (केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय) व राज्य शासन यांच्यामध्ये 


दिनांक १५ जुन २०१६ रोजी सामंजस्य करार करण्यात आला आहे. सदर सामंजस्य करारातील 


तरतुदींनुसार प्रस्तुत सैनिकी शाळेसाठी प्रतिवर्षी प्रशिक्षण व व्यवस्थापकीय खर्च, आहारभत्ता, शिष्यवृत्ती, 


जहिरात खर्च, इमारत देखभाल, नगरपालिका कर , या प्रयोजनार्थ येणा-या आर्थिक भाराची जबाबदारी 


राज्य शासनाची आहे. शिक्षण संचाळक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) यांनी चंद्रपूर सैनिकी शाळेस सन 


२०२३-२४ या आर्थिक वर्षामध्ये शिष्यवृत्तीसाठी रु. १०,८८,८५२/- (रुपये दहा लाख अट्ट्याऐंशी हजार 


आठडो बावन्न) इतका निधी मंजूर करण्याचा प्रस्ताव शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 


यांनी संदर्भ क्र. (3) येथील पत्रान्वये शासनास सादर केला आहे. 


शासन निर्णय :- 


सन २०२३-२४ या विद्या वर्षाकरीता उपलब्ध अर्थसंकल्पीय तरतूदीमधून चंद्रपूर सैनिक शाळेस 


शिष्यवृत्त्यांसाठी रु. १०,८८,८५२/- (रुपये दहा लाख अठ्ट्याऐंशी हजार आठडो बावन्न) उल्का 


निधी वितरीत करण्यास शासनाची मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च मागणी क्रमांक ई-२, २२०२-सर्वसाधारण शिक्षण, ०२-माध्यमिक शिक्षण-११०, 
अशासकीय माध्यमिक झाळांना सहाय्य (००) (०३) पूर्वाध्ययन सैनिकी शाळांना सहायक अनुदान ( 
२२०२०४६९), ३४-शिष्यवृत्त्या/ विद्यावेतने या लेखाशिर्षातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः सासैशा-२०२२/प्र.क्र. १३१/एसएम-६ 


3. सदर लेखाडीर्षाखाळी उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या निधीचा वापर केवळ 
शिष्यवृत्त्या/विद्यावेतन या प्रयोजनासाठीच करण्यात यावा. 


४. सदर निधी वितरीत करण्यासाठी आयुक्त, शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना नियंत्रक अधिकारी 
म्हणून तसेच शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


५. निधी वितरीत करताना वित्त विभागाने वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शक सूचनांचे 
तसेच विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ व 
दिनांक ०५.०२.२०२४ अन्वये दिलेल्या मंजूरीनुसार विभागाच्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३०६१८०३२६२१२१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by BABASAHEB 5 
KHANDARE 
Date: 2024.03.06 18:12:42 +05'30' 
(बाबासाहेब स. खंदारे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१. मा. मंत्री (शालेय शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव 

२. प्रधान सचिव, (शालेय शिक्षण) मंत्रालय, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक 

३. आयुक्त (शिक्षण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

४. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक) महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

५. सहायक संचालक (लेख), माध्यमिक व उच्च माध्यमिक, शिक्षण संचालनालय, पुणे 
६. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, चंद्रपूर. 

७. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई 

८. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, चंद्रपूर. 

१०. वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. 

११. प्राचार्य, सैनिकी स्कूल, चंद्रपूर 

१२. सचिव, संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली. 

१३. मानद सचिव बोर्ड ऑफ गव्हर्नस सैनिक स्कूल, नवी दिल्ली, 

१४. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. वित्त विभाग, व्यय-५/अर्थसंकल्प-३. मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१६. निवड नस्ती (एसएम ६) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


